महसूली विभाग संवर्ग बदलून देण्याबाबत 
(श्री. मंगेश कावळे, निरीक्षक (गट-ब), राज्य 
उत्पादन शुल्क). 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- इएसटी-१२१७/प्र.क्र. ९७/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

दिनांक :- १८ सप्टेंबर, २०१७. 
वाचा: 
१) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/कार्या.१२,दि. २८.०४.२०१५. 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. इएसटी-२७११/ प्र.क्र. ३१३/ इएक्ससी-४, दि. ०७.०२.२०१३ 


शासन निर्णय: 

श्री. एम. एन. कावळे, निरीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क यांना संदर्भाधीन दि. 
७.०२.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये निरीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गात पदोन्नती 
देताना नाशिक या महसूली विभागीय संवर्गाचे वाटप करण्यात आळे असून या विभागामध्ये ते एका 
वर्षापेक्षा अधिक काळ कार्यरत आहेत. तथापि, त्यांची आई कर्करोगाने ग्रस्त असून त्यांचेवर पुणे 
येथील रूग्णालयामध्ये उपचार सुरू असल्यामुळे त्यांनी नाशिक ऐवजी पुणे हा महसूली विभाग 
बदलून देण्याची विनंती केली आहे. 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन दि. २८.०४.२०१५ च्या अधिसूचनेन्वये प्रसिद्ध 
करण्यात आलेल्या “महाराष्ट्र WIRTH गट अ व गट ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) मधील 
सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम, २०१५” च्या कलम १२(ओ 
मधील नमूद कारणांसाठी कलम १३ मधील अधिकारांचा वापर करुन श्री. एम. एन. कावळे यांना 
निरीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क विभाग या संवर्गात पदोन्नती देताना वाटप करण्यात 
आलेल्या नाशिक या महसूली विभागाऐवजी पुणे हा महसूली विभाग बदलून देण्यात येत आहे. पुणे 
विभागात त्यांच्या पदस्थापनेचे आदेशा निर्गमित होईपर्यंत त्यांनी सध्याच्या पदावर कार्यरत रहावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७०९१८१५१८०५२९२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shivaji Baburao Chavan 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


S h ivaj | 33 0 Uu fa (0 ou=Home, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9aa522e32450ec03b47343bc963097b 


C h a V a n 0e134f043fb205f2e97595f145aaf4d73, 


cn=Shivaji Baburao Chavan 
Date: 2017.09.18 15:08:28 +05'30' 


(शिवाजी बा. चव्हाण) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-१२१७/प्र.क्र. ९७/राउश्ु-१ 


२) विभागीय उपायुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे/नाशिक. 
३) अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, नाशिक. 

४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
) 
) 


५) संबंधित अधिकारी (मार्फत आयुक्‍त, राउशु) 
६) निवडनस्ती (राउशु-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


